ग्रंथनिवड समितीची पुनर्रचना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/साशि-५, 
दि.२०.०१.२०२१. 
२) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.०४/ २०२०-२१/६३७४-७५, दि.२१.०१.२०२१ . 


शासन शुद्धीपत्रक : 

संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये ग्रंथनिवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील तक्त्यात नमूद करण्यात आलेल्या साहित्य संस्थामधून 
शिफ़ारस केलेल्या प्रतिनिधींऐवजी खालील प्रतिनिधींची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


साहित्य संस्थामधून शिफारस केलेले प्रतिनिधी 
प्रतिनिधीचे नाव पद 
डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे, गिरगांव, मुंबई सदस्य 
डा. दादा गोविदराव गोरे, औरंगाबाद सदस्य 
श्री. नितीन पद्माकर सहस्रबुध्दे, नागपूर सदस्य 
श्री. प्रकाश बाळकृष्ण पायगुडे, पुणे सदस्य 


तसेच, सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील तक्त्यात नमूद करण्यात आलेल्या 
राज्य ग्रथालय संघाचे विभागवार प्रतिनिधींऐवजी खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या राज्य 
ग्रंथालय संघाचे विभागवार प्रतिनिधींची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


राज्य ग्रंथालय संघाचे विभागवार प्रतिनिधी 

प्रतिनिधीचे नाव पद 
कोंकण विभाग- श्री. पद्माकर धोंडू शिरवाडकर, ठाणे सदस्य 
औरंगाबाद विभाग- ST. रामेश्वर सुर्यभानजी पवार, परभणी सदस्य 
नाशिक विभाग- अँड. संभाजीराव यशवंत पगारे, धुळे सदस्य 
पुणे विभाग- सौ. नंदा जयसिंग जाधव, सातारा सदस्य 
अमरावती विभाग- श्री. चंद्रकांत माधवराव चांगदे, अमरावती सदस्य 
नागपूर विभाग- डॉ. गजानन जनन्नाथ कोटेवार, वर्धा सदस्य 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.५११/२०२०/साशि-५, 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अध्यक्ष, शासनाने नियुक्‍त केलेले प्रतिनिधी (अशासकीय) तसेच 
शासकीय सदस्य यांची नियुक्‍ती कायम राहील. 

सदर झासन शुद्धीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०१२२१६५९५०१३०८ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digi 

HIGHER & TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, hi 
2. 


5.4.20=44c81ed7¢5650383de2d3bd4939feb17be94c77ddf9380bfe3d 
4afid1Ocfd393, 


INumber=6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8f08 
dd386c5d3f42e79b10, -DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR, 


2021.01.22 17:03:40 +05'30' 


(द.रा.कहार) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.समितीचे सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचालनालया मार्फत) 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (प्रसिद्धीसाठी) 
१३.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ 


